सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ८ ] 


बुधवार , दिनांक २ मार्च २०१६ : फाल्गुन १२ , शके १९३७ 


[किंमत ५. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडुन 

आदेश 


क्रमांक २०१५ / नपप्र /कार्या-१ / कावी - ८२३/ २ 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( नामनिर्देशित 
सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१० चे नियम (६ ) 


अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो 
की , उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वाशी नगरपंचायतीच्या दिनांक 
०९ .०२. २०१६ च्या विशेष सभेमध्ये नगरपंचायतीच्या नावासमोर 
दर्शविलेले उमेदवार नामनिर्देशित करण्यात आले आहेत . 


नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांचे 


अ .क्र . | नगरपंचायतचे 
नाव | नांव 


नाव 


वाशी 


१ . श्री . कवडे विठ्ठल तुकाराम 
२. श्री . जगताप किरण लक्ष्मन 


ठिकाणः उस्मानाबाद 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी , २०१६ 


( डॉ . प्रशांत नारनवरे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


औ. भाग १ अ ( असा )- १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


प्रकाशक,मुल्क वसंपादकः व्यवस्थापक श्री.संतोष मारूनी उबळे,शासकीय मुष्णालय,औरंगाबाद यांनी 


